उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण 
या कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकःपकाबां-०९१७/प्र.क्र.२२४/परि-४ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ एप्रिळ २०१८ 


वाचा :- 
१) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र. काईबां(०५)०२१७/न.क्र.०३/का.१०(१/ 
जा.क्र.७२३०/८५७५,दि.०८.०५.२०१७ व दि.०२.०६.२०१७ ची पत्रे. 
२) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या दि.१५.०२.२०१८ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 
महसूल व वन विभागाने शासन ज्ञापन क्र.जमीन-२७१२/प्र.क्र.२३५/ज-४, दि.०२.०९.२०१६ 


अन्वये उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण यांना मौजे TSI, ता.कल्याण येथील सर्व्हे क्र.५५ 


अमधील क्षेत्र ८२२० चौ.मी. जागेचा सहशार्त,मुल्यरहित व महसूल मुक्‍त ताबा दिला आहे. सदर जागेवर 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्याळयाकरिता नविन इमारत बांधण्यासाठीच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण या कार्यालयाचे नवीन इमारतीचे बांधकाम, मौजे 


वाडेघर, ता.कल्याण येथील सर्व्हे क्र.५५-अ, क्षेत्र १-३९-० हे.आर. या भूखंडामधील ८२२०.०० चौ.मी. 


जागेवर करण्याकरिता रु.१०,४६,२६,९४२/- (रुपये दहा कोटी शहोहचाळीस लक्ष सव्वीस हजार AHal 


बेचाळीस फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास व नकाझांना दि.१५.०२.२०१८ रोजी मा. मुख्य सचिव 


यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत सचिव समितीने सहमती दर्शवली आहे. त्यास अनुसरून 


सदर कामाच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे रु.१०,४६,२६,९४२/- (रुपये दहा कोटी शोहचाळीस लक्ष सव्वीस 


हजार नऊडी बेचाळीस फक्‍त) इतक्या रक्‍्कमेस शासन या आदेझाव्दारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःपकाबां-०९१७/प्र.क्र.२२४/परि-४ 


अंदाजपत्रकाचा तपञ्ील आणि अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे. 


Name of the Department: HOME DEPTT. 


Name of Work: Construction of Deputy Regional Transport Office building at Kalyan,Tah. Kalyan Distt.Thane 


RECAPITULATION SHEET 


Sr.No. Particulars of item Norms (unit Rate Rs. per | Cost Rs. 
Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 
(A) ESSENTIAL ITEMS 
i Building proper Scope 
(a )Area (Sqmt.) ६७८.३७ | २७५०० Per Sqmt. 9,€§, 44,904 
(b)Number of floors GF 
(a)Area (Sqmt.) ६७८.३७ २५००० Per Sqmt. १,६९,५९,२५० 
(b)Number of floors FF 
(a)Area (Sqmt.) ६७८.३७ | २५००० Per Sqmt. १,६९,५९,२५० 
(b)Number of floors SF 
(c)Foundation in B.C./Weak Soil 
(d)Cost of Construstion 424,93, g04 
Q Electrification Internal 4% of 4(d) २६,२८,६८४ 
External | ६% of 9(d) ३१,५४,४२१ 
Total 49,023,908 
3 Water Supply and Sanitation 4% - of 9 (d) २६,२८,६८४ 
8 Miscellaneous Items 
Compound Wall & Cate goo | ८५०० Per Rmt. ५१ ,00,000 
Internal Roads CC 300 | ८५०० Per Rmt. 4¢,00,000 
Furniture 2034.99 | ८५०० Per Rmt. 909,094,440 
Rain Water Harvesting Lump Sum (9,00,000 
Fire Fighting Arrangements Lump Sum 44,00,000 
Land Development & Gardening Lump Sum 44,00,000 
Storm Water Drains ६०० | ८५०० Per Rmt. 38,00,000 
Flag Post Lump Sum 3,00,000 
Parking Arrangements Lump Sum 400,000 
Total 2548194, 440 
Sub Total (T) = (9)+(2)+(3)+(8) €,68,69,093 
Contingencies 8% of 4(d) २१,०२,९४७ 
GST १८% of १९0) १,५५,६२,९८२ 
Corporation Charges 4,00,000 
Sub Total (A) १०,४६,२६,९४२ 
(8) OPTIONAL ITEMS 
Sr.No. Items 
Sub Total (B) | i 
TOTAL COST OF PROJECTS (A)+(B) १०,४६,२६,९४२ 
Say Rs. Lakhs 9,085.29 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःपकाबां-०९१७/प्र.क्र.२२४/परि-४ 


(१ काम सुरू करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरू करावे. 

(२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

(३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग,झान निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

(3) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून 
करावा. 

(५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


2, यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एच,मुख्य GANT ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली wa 
(०८) परिवहन (०८)(१२) मोंठी बांधकामे योजनांतर्गत (४०५९ 0223)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात Arar.” 

३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-५, अनुक्रमांक १, 
महाराष्ट्र सा.बांननियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.६७०/इमा-२, दि.१९.०९.२०१७ तसेच अनौप-१९०/इमा-१,दि.१५.०२.२०१८ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४ १७१५२७१७६८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ka d am Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
D shtra, 
a tt a t la y bc15b7 1aa23bf3ffa4e46adt7492 
e9ad65c6cd 7929992733 1e6f, cn=Kadam 
Dattatray Hanmant 
Hanmant Date 20180617 18310940530 
(द.ह.कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःपकाबां-०९१७/प्र.क्र.२२४/परि-४ 


२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई /नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कल्याण 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

१२.उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


